लाकडी निंबोडी उपसा सिंचन योजना 
ता. इंदापूर, जि. पुणे या योजनेच्या 
अंदाजपत्रकास प्रशासकीय मान्यता 
देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
जलसंपदा विभाग 
शासन निर्णय क्र.संकीर्ण-२०२२/(६०/२०२२)/जसंअ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक :- १२ मे, २०२२ 


संदर्भ : १) शासन निर्णय, जलसंपदा विभाग क्र.संकीर्ण-२०१४/(९६/१४)/जसं (आस्था), दि.२३.११.२०१६ 
२) अधीक्षक अभियंता तथा सदस्य सचिव, राज्यस्तरीय तांत्रिक सल्लागार समिती-२ पुणे यांचे पत्र 
क्र. कोसंचिमं/रातांसस २/उअ-४/३६१, दि. ७.३.२०२२ 
३) कार्यकारी संचालक, महाराष्ट्र कृष्णा खोरे विकास महामंडळ, पुणे यांचे पत्र जा.क्र.मकृखोविम 
/०६/(३४०/२०२०//प्र.बां.२/१६३७, दि. ९.३.२०२२ 
8) महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरण यांचे पत्र क्र.मजनिप्रा/२००८/प्रमा/मकुखोविम/1_।<- 
Nm LIS/293, दि. ३०.३.२०२२ 
५) कार्यकारी संचालक, महाराष्ट्र कृष्णा खोरे विकास महामंडळ, पुणे यांचे पत्र जा.क्र.मकृखोविम 
/२३/(१४३/२०२२)/प्र.बां.१/०२२३५, दि. ३१.३.२०२२ 
प्रस्तावना :- 


लाकडी निंबोडी उपसा सिंचन योजना, ता. इंदापूर, जि. पुणे ही योजना महाराष्ट्र कृष्णा खोरे 
विकास महामंडळांतर्गत “उर्वरित महाराष्ट्र“ या प्रदेशामध्ये आहे. या योजनेचा उद्भव भीमा उजनी 
धरणाच्या TSR पुणे जिल्हयातील इंदापूर तालुक्‍यातील मौजे कुंभारगाव येथून आहे. सदर 
योजनेसाठीचे आवश्‍यक ०.९० अघफू पाणी भीमा उजनी धरणाच्या जलाशयामधून पुणे जिल्हयातील 
इंदापूर तालुक्‍यातील मौजे कुंभारगाव येथून उपसा करणे प्रस्तावित आहे. या योजनेव्दारे पहिल्या 
टप्प्यामध्ये ५०.१० मी. व दुसऱ्या टप्प्यामध्ये अनुक्रमे ५१.२० मी. व ७३.२० शीर्ष उंचीपर्यंत पाणी उचळून पुणे 
जिल्हयातील इंदापूर तालुक्यातील १० गावातील ४३३७ हेक्‍टर व बारामती तालुक्‍यातील ७ गावातील 
२९१३ हेक्‍टर असे एकूण ७२५० हेक्‍टर अवर्षणप्रवण क्षेत्र सिंचनाखाली आणणे नियोजित आहे. या 
प्रस्तावित योजनेच्या लाभक्षेत्राच्या उत्तर बाजूस नवीन मुठा उजवा कालव्याचे तर दक्षिण बाजूस नीरा 
डाव्या कालव्याचे लाभक्षेत्र आहे. प्रस्तावित योजनेव्दारे या दोन्ही कालव्याच्या मधील सिचनापासून वंचित 
असणाऱ्या क्षेत्रास या योजनेव्दारे सिंचनाचा लाभ देण्याचे प्रस्तावित आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२२/( ६०/२०२२)/जसंअ 


लाकडी निंबोडी उपसा सिंचन योजना ता. इंदापूर जि. पुणे या योजनेस संदर्भीय शासन निर्णय 
क्र. १ मधील एक अट पूर्ण करीत असल्याने सदर प्रकल्पास मा. मुख्यमंत्री यांची मान्यता प्राप्त आहे. 


महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाने लाकडी निंबोडी उपसा सिंचन योजना ही भीमा (उजनी) 
प्रकल्पाचाच भाग असल्याने सदर योजनेस प्राधिकरणाच्या मान्यतेची आवश्यकता नाही असे कळविले 
आहे. 

त्यानुसार लाकडी निंबोडी उपसा सिंचन योजनेच्या प्रशासकीय मान्यतेबाबतच्या अंदाजपत्रकास 


मान्यता देणेबाबतची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. त्याअनुषंगाने पुढीलप्रमाणे शासन निर्णय घेण्यात 
येत आहे. 


शासन निर्णय :- 


लाकडी निंबोडी उपसा सिंचन योजना ता. इंदापूर जि. पुणे या योजनेस खाळील अटींच्या अधीन 
राहून सन २०२१-२२ च्या दरसूचीवर आधारित एकूण रू. ३४८.११ कोटी (रू. तीनशे अठ्ठेचाळीस कोटी 
अकरा लाख फक्त) इतक्या किंमतीच्या अंदाजपत्रकास प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. 


१. प्रकल्पास आवश्‍यक सविस्तर संकल्पन तसेच आवश्‍यक असलेल्या सर्व वैधानिक मान्यता 
प्राप्त केल्याखेरीज प्रकल्पाचे बांधकाम सुरु करण्यात येऊ नये. 

२. आर्थिक दायित्व निर्माण होईल अशा नवीन घटकांचा शासन मान्यतेशिवाय प्रकल्पात समावेश 
करू नये. 

३. सर्व तांत्रिक मान्यता सक्षम स्तरावर घेण्यात याव्यात. 

४. राज्यस्तरीय तांत्रिक सल्लागार समितीच्या छाननी अहवालातील सूचनांची पूर्तता झाल्याची 
खातरजमा करण्यात यावी. 

५. प्रशासकीय मान्यता म्हणजे अहवालातील तांत्रिक बाबी अथवा निविदा विषयक क्षेत्रीय 
स्तरावरील निर्णयास मान्यता गृहित धरली जाणार नाही. सदर प्रकल्पासाठी कोणत्याही 
प्रयोजनार्थ मंजूर प्रशासकीय मान्यतेच्या मर्यादेबाहेर जाऊन, निधी वितरण अथवा अतिरिक्‍त 
खर्च करू नये तसेच या संदर्भात प्रचलित शासन निर्णय, नियम, ७४७ ची मार्गदर्शक तत्वे, 
वित्तीय अधिकार मर्यादा, विहित केलेली निविदा कार्यपध्दती याची काटेकोरपणे 
अंमलबजावणी करावी. 


६. संपूर्ण लाभक्षेत्रामध्ये पाणीवापर संस्था स्थापन करून सिंचन व्यवस्थापन पाणीवापर संस्थेस 
हस्तांतरीत करावे. 


प्रकल्पाच्या उपशिर्षनिहाय तरतुदीचा गोषवारा परिशिष्ट-१ मध्ये सोबत जोडला आहे. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२२/(६०/२०२२)/जसंअ 


सदर योजनेचा खर्च ४७०१ मोठे व मध्यम पाटबंधारे या वरील भांडवली खर्च, १९० सार्वजनिक 
क्षेत्रातील व इतर उपक्रमातील गुंतवणुका, (०२) विविध पाटबंधारे विकास महामंडळाना भाग भांडवली 
अंशदान (०२)(०१) महाराष्ट्र कृष्णा खोरे विकास महामंडळास भाग भांडवली अंशदान (उर्वरीत महाराष्ट्र) 
(कार्यक्रम) (४७०१ H ६२९), ५४ गुंतवणुका या लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकावा. 


सदर शासन निर्णय नियोजन व वित्त विभागाच्या अनुक्रमे अनौपचारीक संदर्भ क्र. १०१/१४३४, 
दि.२६.४.२०२२ व संदर्भ क्र. १६४/२०२२/व्यय-१२, दि. २७.४.२०२२ अन्वये प्राप्त झालेल्या सहमतीने 
निर्गमित करण्यात येत आहे. 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या = www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२२०५१२१२५२२२४०२७ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने सांक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


SUNITA VIRENDRA 
GAIKWAD 


(सुनिता गायकवाड) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रत: 


. मा. राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मुंबई 
. मा.मुख्यमंत्री महोदयांचे अपर मुख्य सचिव यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई 
. मा. विरोधी पक्षनेता, विधानसभा व विधानपरिषद यांचे खाजगी सचिव, विधानभवन, मुंबई 
. मा. मंत्री, जलसंपदा यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई 
५. मा. राज्यमंत्री, जलसंपदा यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई 
६. मा. मुख्य सचिव यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई 
. अपर मुख्य सचिव (जसं, जलसंपदा विभाग यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई 
८. सचिव (लाक्षेवि), जलसंपदा विभाग यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई 
. सचिव (प्रकल्प व समन्वय), जलसंपदा विभाग, मंत्राळय, मुंबई 
१०. महासंचालक, संकल्पन, प्रशिक्षण, जलविज्ञान, संशोधन व सुरक्षा, नाशिक 
११. कार्यकारी संचालक, महाराष्ट्र कृष्णा खोरे विकास महामंडळ, पुणे 
१२. मुख्य अभियंता (जसं) व सह सचिव, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१३. मुख्य अभियंता, जलविज्ञान व धरण सुरक्षितता, नाशिक 
१४. आंतरवित्तीय सल्लागार व सह सचिव, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१५. वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१६. नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१७. महालेखापाल (लेखापरिक्षा), महाराष्ट्र राज्य मुंबई/ नागपूर 
१८. सर्व उपसचिव, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१९. जसंअ कार्यासन संग्रहार्थ 


Cc AW A -5 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२२/( ६०/२०२२)/जसंअ 


परिशिष्ट-१ 
उपशिर्षनिहाय गोषवारा 
उपशिर्ष प्रस्तावित तरतुद (रक्‍कम रु. लक्ष) 
3) शीर्ष कामे 
॥-प्राथमिक कामे १२५.९० 
B- जमीन ६३२.४९ 
C- कामे १७३९७.२८ 
७-ब्रिजेस २४.६० 
<-इमारत १३३.९८ 
॥॥-वनीकरण २५.०० 
0-संकिर्ण ५९.२८ 
2-देखभाल १८०.२३ 
(0-हत्यारे व संयंत्रे (es सा | 
[-दळणवळण २२०.६९ 
>-पर्यावरण ३१.५० 
४*-ळॉस ऑन स्टॉक Lee 
एकूण (अ) १८८३०.९५ 
ब) मुख्य कालवे व वितरण व्यवस्था 
A- प्राथमिक कामे Po 
B- जमीन 322.8 
C- विमोचक fF  -@ a 
F- आर.एच.टी. वर्क्स 10 
G- ब्रिजेस २०.५० 
H- एस्केप = ee 
L- अ) मातीकाम ॥1__ ब ae 
ब) बंद नलिका Po 
M- वनीकरण 10] 
0-संकिर्ण 
2-देखभाल १२५.८९ 
0-हत्यारे व संयंत्रे i Va 
1-दळणवळण Po 
>-इनव्हायरमेट = ae 
४-ळॉस ऑन स्टॉक (a, ae 
U- वितरण व्यवस्था ११६७७.०१ 
एकूण (ब) १२२०६.१९ 
क) एकूण कामे (अ--ब) ३१०३७.१५ 
ड) आस्थापना व इतर ३७७३.४८ 
एकत्रित एकुण ३४८१०.६३ 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


